राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्त (Fara), पोलीस उप 
अधिक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) आणि सहायक समादेशक/ Bare 
पोलीस उप अधीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१०/पोल-१(अ) 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक :- २१ जानेवारी, २०१९. 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोलीस 


उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र, पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोळीस आयुक्‍त, 
बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) आणि सहायक समादेडाक/सडास्त्र पोलीस उप अधीक्षक, राज्य राखीव 
पोलीस बल या संवर्गातील खाळीळ पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्याचे नांव 


सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण 


नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


शि 


श्री. विजयकुमार वसंतराव 
पळसुले 


पोळीस उप अधीक्षक, विशेष 
कृती दल, नक्षल विरोधी 
अभियान, नागपूर 


अपर पोलीस अधीक्षक 
(एटप), महाराष्ट्र गुप्तवार्ता 
प्रबोधिनी, पुणे 


२ श्री. रविंद्र बाळकृष्ण गिड़डे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
माणगांव उपविभाग, रायगड  । नवी मुंबई 
(बदली आदेशाधीन) 

3 श्री. पोपट बहिरु दडस सहायक समादेशक, राज्य | सहायक समादेशक, राज्य 
राखीव पोलीस बल, गट क्र. ३, | राखीव पोलीस बल, गट क्र. 
जालना ७, दौंड 

8 श्री. मोहम्मद युनुस मोहम्मद | सहायक समादेशक, राज्य | सहायक समादेशक, राज्य 

ईस्माईल काद्री राखीव पोलीस बल, गट क्र. ४, | राखीव पोलीस बल, गट क्र. 
नागपूर १, पुणे 

५ श्री. अनिल गजानन भोपे । पोलीस उप अधीक्षक, बिनतारी पोलीस उप अधीक्षक, 
संदेश, नागपूर पूर्व विभाग, | प्रशिक्षण केंद्र, पुणे 
नागपूर 

२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 


न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१०/पोल-१(अ) 


वि 


संबंधित arora बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 


करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 


तसाअहवाल शासनास सादर करावा. 


४. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०१२११७१७५०८०२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhijit Arvind Khoch 
: C=IN, o=Governmen harasht 


Abhijit Arvind : a Depa t, postalCode=400032, 


5.4.20=039d4db3e21de6728476441d5bccc69fcO 
25322a756a9499ff2a9d0f2fb40747, 


Kh O C h a re INumber=704d 'dSce0ea4f074c4bc9b3300 
£984716007f53764a97c647060788 1162, 
cn=Abhijit Arvind Khoch 
Date: 2019.01.21 17:19:59 +05'30' 


(अ.अ.खोचरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पोलीस आयुक्त, नागपूर,नवी मुंबई/पुणे, 


० जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/नवी मुंबई. 
११) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१२) निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


